राज्य मुख्य लोकसेवा हक्क आयुक्‍त 
कार्यालयातील प्रतिनियुक्तीस मुदतवाढ 
देण्याबाबत. 

श्रीमती प्रि.प्र. परब, सहायक कक्ष अधिकारी 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः संकीर्ण १०१७/प्र.क्र.११५/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: २० डिसेंबर, २०२१ 


वाचा: १) समक्रमांकित दिनांक २८-०८-२०१९ चे शासन आदेश. 
२) समक्रमांकित दिनांक १८-०२-२०२१ चे शासन आदेशा. 
३) सा.प्र.वि नस्ती क्र.आरटीएस-२०२१/प्र.क्र.१२५/२०२१/लोकझाही दिन कक्ष 
यांचा प्राप्त प्रस्ताव. 


छासन आदेठा 


संदर्भाधिन क्र. १ येथील दिनांक २८-०८-२०१९ च्या शासन आदेशान्वये श्रीमती प्रि.प्र. परब, 
सहायक कक्ष अधिकारी, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ यांच्या सेवा 
१ (एक) वर्षाच्या कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने राज्य मुख्य लोकसेवा हक्क आयुक्त कार्यालय, 
मुंबई या कार्यालयात उपलब्ध करुन देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार श्रीमती परब ह्या दिनांक 
११-०९-२०१९ पासून राज्य मुख्य लोकसेवा हक्क आयुक्त कार्यालयात प्रतिनियुक्तीने कार्यरत 
आहेत. श्रीमती परब यांच्या राज्य मुख्य लोकसेवा हक्क आयुक्त या कार्यालयातील प्रतिनियुक्‍तीस 
संदर्भाधिन क्र. २ येथील आदेशान्वये १ वर्षासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सदर मुदतवाढीचा 
कालावधी दिनांक १०-०९-२०२१ रोजी संपुष्टात आला आहे. 


2. सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन लो.दि.क. यांनी संदर्भाधिन क्र. ३ येथील 
प्रस्तावानुसार श्रीमती परब यांच्या प्रतिनियुक्‍तीस प्रशासकीय कारणास्तव १ (एक) वर्ष मुदतवाढ 
देण्याची शिफारस केली आहे. 


३. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- एसआरव्ही २०११/प्र.क्र.१३७/का.१२, 
दिनांक १७.१२.२०१६ अन्वये प्रतिनियुकक्‍्तीचे धोरण निश्चित करण्यात आळे असून, या शासन 
निर्णयास शा.नि. क्र.एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.५१०/कार्या-१२, दिनांक १६-०२-२०१८ अन्वये 
दि.१७-१२-२०१६ च्या शासन निर्णयातील परि.५ मध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात आली आहे:- 


परि.क्र. ५(अ) (३) :- प्रतिनियुक्ती प्रथमत: 3 वर्षासाठी देण्यात यावी व संबंधित अधिकाऱ्याची 
इच्छुकता व संवर्ग नियंत्रण विभागाचे सहमतीने हा कालावधी चौथ्या वर्षाकरिता वाढविण्यात यावा. 


४. श्रीमती प्रि.प्र. परब, सहायक कक्ष अधिकारी यांच्या प्रतिनियुक्‍्तीस दिनांक ११-०९-२०२१ 
पासुन पुढे १ (एक) वर्ष म्हणजेच तिसऱ्या वर्षासाठी (दिनांक ११-०९-२०२१ ते दिनांक १०-०९-२०२२) 
पर्यंत प्रशासकीय कारणास्तव मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


झासन Beal क्रमांकः संकीर्ण १०१७/प्र.क्र.११५/१४-अ 


५. प्रतिनियुक्ती संदर्भात सर्व अटी व शर्ती या विभागाचे आदेशा क्र.संकीर्ण १०१७/ प्र.क्र.११५/ 
१४-अ, दिनांक २८-०८-२०१९ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे असतील. 


६. श्रीमती प्रि.प्र. परब, सहायक कक्ष अधिकारी यांच्या अन्य प्रशासकीय बाबी वैद्यकीय शिक्षण 
व औषधी द्रव्ये विभाग व सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन-ळो.दि.क. यांच्यामार्फत हाताळण्यात 
येतील. 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११२२०१७२००२८५०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Gajanan 
Bhimrao Gurav « 
(71. fF. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
श्रीमती प्रि.प्र.परब, सहायक कक्ष अधिकारी (संबंधित कार्यालयामार्फत) 


प्रत, 

१. मुख्य आयुक्त, राज्य लोकसेवा हक्क आयोग, राज्य मुख्य लोकसेवा हक्क आयुक्‍त यांचे 
कार्यालय, नवीन प्रशासकीय भवन, ७ वा मजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा 
मार्ग, मंत्रालयसमोर , मुंबई-४०० ०३२ 

२. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 

३. सह/उप सचिव (आस्थापना), वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग मंत्रालय, 
मुंबई, ४०० ०३२ 

४. उप सचिव, (लो.दि.क.) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

५. साप्रवि/१४-अ (संग्रहाथी. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


